जळ आलेखक विभागाकरिता नौका 
समुहाची खरेदी (३०५१ ०७४१ या 
योजनेसाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षामध्ये रू.२०.०० लक्ष इतका निधी 
खर्च करण्यास महाराष्ट्र सागरी 
मंडळास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी ०१२४/प्र.क्र.१८/बंदरे-२ 
गृह विभाग, मंत्रालय 
मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- १४ फेब्रुवारी २०२४ 


संदर्भ:-१.महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांचे पत्र जा.क्र.ममेबो/मुकाअ/निधी वितरण प्रस्ताव/३०५१ 
०७६८/२०२३-२४/२९७०, दि.३०.०१.२०२४ 
२. महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांचे जा.क्र..मसामं/साअचिस/प्र.मा./ले.ऱि-२१/२०२३-२४/३९२ 
दिनांक १९.०१.२०२४ रोजीचे प्रशासकीय मान्यतेचे आदेशा. 
३. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३ दि. १२.०४.२०२३ 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र सागरी मंडळाकडून राबविण्यात येणाऱ्या “नौका समुहाची खरेदी” या योजनेकरीता 
सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या रु.१.०० कोटी निधीपैकी 
रु.२०.०० लक्ष एवढा निधी खालील कामांसाठी खर्च करण्यास मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र 
सागरी मंडळ यांना मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. कामाचे नाव प्रशासकीय मान्यता सन २०२३-२४ करीता 
क्र रक्‍कम आवर्यक निधी 
दिं जल aes विभागाकरिता १.०० कोटी २०.०० लक्ष 
नवीन नौकानयन समुहाची खरेदी | दिनांक.१९.०१.२०२४ 
एकुण १.०० कोटी २०.०० लक्ष 


२. सदर निधी ज्या कामांकरीता वितरीत करण्यात येत आहे, त्याच कामांवर प्राप्त प्रशासकीय 
मान्यता /सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत व विहित कालावधीत खर्ची पडेळ, याबाबत 
आव्यक ती दक्षता घेण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांची 
राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी ०१२४/प्र.क्र.१८/बंदरे-२ 


३. सदर निधी खर्च करतांना वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि. १२.०४.२०२३ शासन 
परिपत्रकातील सूचनांचे व तरतुदीचे पालन करण्यात यावे. तसेच, सदरचा निधी कोणत्याही 
परिस्थितीत खर्च न होता बँक खात्यात, स्वीय प्रपंती खात्यात अथवा शासकीय लेख्याबाहेर sda 
येणार नाही. 


४. सदरचा निधी दि.३१.०३.२०२४ पूर्वी खर्च करून खर्चाची उपयोगीता प्रमाणपत्रे शासनास 
सादर करण्यात यावीत. 


५. या वितरीत करावयाच्या तरतुदीकरीता आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून लेखाधिकारी, 
महाराष्ट्र सागरी मंडळ तसेच नियंत्रक अधिकारी म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र सागरी 
मंडळ हे राहतील. 


६. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र. बी-७, SUNT क्र. ३०५१-बंदरे व दिपगृहे, (०१)(०६), नौका 
समुहाची खरेदी (राज्य) (कार्यक्रम) (३०५१ ०७४१), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा. 


७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०२१४१२२३३४५४२९ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by NILIMA MAHADEV KAMBLE 


DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=0a1748b905e770db90369b30966380ad4482c802aeb9a208: 
0273473e9c24d7e, postalCode=400032, st=Mah. 


KA M | F I Number=B635A0BA362D807D0A2AD2942C69531FAFES3ABFCA 
C9AB80923 1BD295B40EBE2, NILIMA MAHADEV KAMBLE 


Date: 2024.02.14 12:32:11 +05'30' 


(निलीमा कांबळे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


१) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई. 

वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

नियोजन विभाग (का. १४६१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

प्रधान सचिव (बंदरे) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्राळय, मुंबई. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र सागरी मंडळ, मुंबई 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

कार्यासन अधिकारी, बीयुडी-१, गृह विभाग. 

९) निवडनस्ती (बंदरे-२). 


AD 


AN 


oC 


Cc 


पु 


8 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
(9) 
) 


(३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


